RNI No. MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष १, अंक ९ ] 


मंगळवार , मार्च ३१, २०१५ / चैत्र १०, शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १२.०० 


अ.क्र . 


२ . 


असाधारण क्रमांक २१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
नवी मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक -२०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक नमुंमपा/निवडणूक / ८ ९९ / २०१५. मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्रमांक - रानिआ/ मनपा-२०१५ / प्र.क्र . ५ / का .- ५ , 
दिनांक २३ मार्च २०१५ नुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक -२०१५ चा कार्यक्रम प्राप्त झालेला आहे. निवडणूक नियम 
८ मधील तरतुदीनुसार निवडणूक कार्यक्रम याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 
निवडणुकीचा टप्पा 

टप्पा सुरू करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 
( २ ) 

( ३ ) 
१ . नामनिर्देशनपत्र देणे 

: ३१ मार्च २०१५ ( मंगळवार ) ते ६ एप्रिल २०१५ ( सोमवार ) 

( सकाळी ११-०० ते दुपारी ३-०० ) तसेच 

७ एप्रिल २०१५ ( मंगळवार ) 
( सकाळी ११-०० ते २-०० या वेळेत नामनिर्देशनपत्र देण्यात येतील ) 
( दि . २ एप्रिल २०१५ व दि . ३ एप्रिल २०१५ रोजी सार्वजनिक सुट्टीच्या 
दिवशी नामनिर्देशन पत्र देण्यात येतील व रविवार दि . ५ एप्रिल २०१५ 

रोजी नामनिर्देशन पत्र देण्यात येणार नाहीत. ) 
नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारण्याचा कालावधी 

: ३१ मार्च २०१५ (मंगळवार ) ते ७ एप्रिल २०१५ ( मंगळवार ) 

( सकाळी ११-०० ते दुपारी ३-०० ) तसेच 
(दि. २ एप्रिल २०१५ व दि . ३ एप्रिल २०१५ रोजी सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी 
नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारण्यात येतील व रविवार दि . ५ एप्रिल २०१५ 

रोजी नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारण्यात येणार नाहीत. ) 
नामनिर्देशन पत्रांची छाननी 

: ८ एप्रिल २०१५ ( बुधवार ) ( सकाळी ११-०० वाजल्यापासून) 
वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची 

छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 
यादी प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक 
उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 

१० एप्रिल २०१५ ( शुक्रवार ) ( दुपारी ३-०० पर्यंत ) 
निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 

११ एप्रिल २०१५ ( शनिवार ) ( सकाळी ११-०० पासून ) 
अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी 

११ एप्रिल २०१५ ( शनिवार ) 
मतदान केंद्राची यादी प्रसिद्ध करणे 

११ एप्रिल २०१५ ( शनिवार ) 
महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या : 

११ एप्रिल २०१५ ( शनिवार ) 
अधिकाऱ्याने मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करणे 
८ . आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 

२२ एप्रिल २०१५ ( बुधवार ) 

( सकाळी ७-३० ते संध्याकाळी ५-३० पर्यंत ) 
मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 

२३ एप्रिल २०१५ ( गुरुवार ) ( सकाळी १०-०० पासून ) 
१० . महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे 

२४ एप्रिल २०१५ ( शुक्रवार ) रोजी किंवा तत्पूर्वी 


३ . 


४ . 


५ . 


७ - अ 


७ - ब 


७ - क 


९ . 


( १ ) 


भाग दोन - २१–१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मार्च ३१, २०१५ / चैत्र १० , शके १९ ३७ 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १४( २) नुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे नांव , 
त्यांचा कार्यालयीन हुद्दा , ते जेथे नामनिर्देशन पत्र स्वीकारतील त्या कार्यालयाचा पत्ता व त्यांना नेमून दिलेले प्रभाग 

खालील तक्त्यात नमूद केलेले आहेत : 
अ.क्र . निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी ज्या कार्यालयात निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना 

नाव व कार्यालय हुद्दा नामनिर्देशित पत्र स्वीकारतील त्या कार्यालयाचे नेमून दिलेले प्रभाग क्रमांक 


नाव व पत्ता 


( ४ ) 


१,२,३,४,५,६,७,८ , ९ 
( एकूण नऊ प्रभाग ) 


( १ ) 

( २ ) 
१ . श्री . संतोष थिटे 

उप नियंत्रक शिधावाटप 

( फ - परिमंडळ ) , मुंबई. 
२ . 

श्री . सदानंद जाधव 
उप जिल्हाधिकारी ( अति / निष्का ) , 

मालाड . 
३ . डॉ . विकास नाईक 

उप जिल्हाधिकारी ( अति /निष्का) , 


. 


~ 


. 


१०,११,१२,१३,१४,१५,१६ , 
१७,१८,२१,२२,२३ 
( एकूण बारा प्रभाग ) 
१ ९ ,२०,२४,२५,२७,२८,२९ , ३० , 
३१,३२,३३ 
( एकूण अकरा प्रभाग ) 
२६,३४,३५,३६,३७,३८,३ ९ , ४० , 
४१,४२,४३ 
( एकूण अकरा प्रभाग) 


अंधेरी . 


४ . 


( ३ ) 
एच विभाग, दिघा, नवी मुंबई महानगरपालिका 
विभाग कार्यालय इमारत , पहिला मजला , दिघा , 
नवी मुंबई . 
जी विभाग , ऐरोली, नवी मुंबई महानगरपालिका 
विभाग , कार्यालय इमारत , तळ मजला, 
सेक्टर-३, ऐरोली, नवी मुंबई. 
एफ विभाग , घणसोली, नवी मुंबई महानगरपालिका 
विभाग कार्यालय इमारत , पहिला मजला , 
घणसोली गांव, नवी मुंबई. 
ई विभाग, कोपरखैरणे, नवी मुंबई 
महानगरपालिका विभाग कार्यालय इमारत , 
पहिला मजला , चिकणेश्वर बस डेपोसमोर , 

सेक्टर -६, कोपरखैरणे , नवी मुंबई. 
ई विभाग, कोपरखैरणे, नवी मुंबई 
महानगरपालिका विभाग कार्यालय इमारत , 
शिक्षण मंडळ कार्यालय, पहिला मजला,चिकणेश्वर 
बस डेपोसमोर , सेक्टर-६, कोपरखैरणे, नवी मुंबई. 
सी विभाग वाशी, नवी मुंबई महानगरपालिका 
विभाग कार्यालय इमारत , तळ मजला , 
भू.क्र . ४६ ए, सेक्टर -१५, नवी मुंबई. 
डी विभाग, तुर्भे, नवी मुंबई महानगरपालिका 
ग्रंथालय इमारत , तलावाशेजारी, तुर्भे गांव , 


श्री . संजय जाधव 
उप जिल्हाधिकारी ( अति /निष्का ) , 
चेंबूर . 


श्री . देवीदास चौधरी 
उप जिल्हाधिकारी , करमणूक कर , 
मुंबई शहर जिल्हा, मुंबई शहर . 


४४,४५,४६,४७,४८,४ ९ , ५० , 
५१,५२,५५,६ ९ 
( एकूण अकरा प्रभाग ) 


७ . 


श्री . आर . 


श्री . जे . बी . वळवी 
उप जिल्हाधिकारी ( अति /निष्का) , 
घाटकोपर . 

पी . 

ठाकूर 
उप जिल्हाधिकारी ( अति /निष्का ) , 
कुर्ला. 
श्री . प्रमोद साळवे 
उप जिल्हाधिकारी ( अति /निष्का ), 
मुलूंड . 


५३,५४,५६,५८,५ ९, ६०,६१,६२ , 
६३,६४,६५,७७ 
( एकूण बारा प्रभाग ) 
५७,६६,६७,६८,७०,७१,७२,७३ 
७४,७५,७६,७८ 
( एकूण बारा प्रभाग ) 
७ ९ ,८३,८०,८१,८२,८४,८५,८६, 
८७,८८,८ ९ 
( एकूण अकरा प्रभाग ) 


नवी मुंबई . 


८ . 


नमुंमपा प्राथमिक शाळा क्र . १४/१५ च्या आवारातील 
स्व . धोंडु बालाजी सुतार ( गुरुजी) कला केंद्र 
शिरवणे, पहिला मजला, सेक्टर -१, राजीव 
गांधी उड्डाण पुलाजवळ , नवी मुंबई. 
मीनाताई ठाकरे माता- बाल रुग्णालय, 
तळमजला, सेक्टर -१५, नवी मुंबई. 


९ . 


९ ० , ९ १ , ९ २, ९ ३ ,९ ४ , ९ ५ ,९ ६, ९ ७ , 
९ ८ ,९९, १०० 
( एकूण अकरा प्रभाग ) 


श्री . बी . बी . गवळी 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
क्र .७ , मुंबई व मुंबई उपनगर 
जिल्हा. 
श्रीमती प्रतिमा पुदलवाड 
मुद्रांक , जिल्हाधिकारी, कुर्ला, 
मुंबई उपनगर जिल्हा. 


ओ विभाग, बेलापूर , बेलापूर भवन , पहिला मजला, १०१,१०२,१०३,१०४,१०५,१०६ , 
सेक्टर -११ , सी.बी.डी- बेलापूर , नवी मुंबई . १०७,१०८,१० ९ ,११०,१११ 

( एकूण अकरा प्रभाग ) 


नवी मुंबई, 
दिनांक ३१ मार्च २०१५ . 


दिनेश वाघमारे , 
आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी, 
नवी मुंबई महानगरपालिका . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मार्च ३१, २०१५ / चैत्र १० , शके १ ९ ३७ 


३ 


